महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ 
मर्यादित यांना फिनटेक धोरणांतर्गत 
होणा-या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - मातंस-२०१८/प्र.क्र.५८/कार्या.३९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. ०५ नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र )॥-२०१८/ प्रक्र १७/से-१/३९, दिनांक १६ फेब्रवारी, २०१८. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन- मातंस-२०१८/ प्रक्र ५८/कक्ष-१/३९, 
दि. २५ मे, २०१८ 
३) उच्चस्तरीय समितीच्या दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना-: 

राज्य शासनाच्या रोख विरहीत अर्थव्यवस्था करण्याच्या महत्वाकांक्षी उद्दिष्टासाठी दि. ३ फेब्रुवारी, 
२०१८ रोजी झालेल्या मंत्रीमडळाच्या बैठकीत मुंबई मध्ये जागतिक फिनटेक हब स्थापन करण्याच्या 
निर्णयास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णूयानुसार शासनाचे 
फिनटेक धोरण जाहीर करण्यात आले. 


२. सदर फिनटेक धोरण हे माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) यांच्याकडून राबविण्यात येणार 
आहे. तसेच या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता होणा-या खर्चासाठी ३ वर्षाच्या कालावधीत रु. २५० 
कोटी इतका कार्पोस निधी उभारणी बाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीनुसार संदर्भाधीन 
अ.क्र २ येथील दि. २५ मे, २०१८ च्या शासन ज्ञापनान्वये रु. २५ कोटी इतका निधी महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळ यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यात आला आहे. महाआयटी यांच्याकडून या धोरणाच्या 
अंमलबजावणीसाठी मार्च, २०१९ पर्यंत व आर्थिक FY २०१९-२० मध्ये वेगवेगळया प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात येणार आहे. त्यास दि. २५ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत 
मान्यता प्राप्त झाली आहे. 


शासन निर्णय-: 


उच्चस्तरीय समितीच्या दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत शासनाच्या 
फिनटेक धोरणांतर्गत महाआयटी यांच्याकडून करण्यात येणा-या फिनटेक धोरणाच्या 
अंमलबजावणीसाठी वेगवेगळया प्रयोजनार्थ मार्च २०१९ पर्यंत होणा-या रु. २५ कोटी व आर्थिक वर्ष 
२०१९-२० मध्ये होणा-या रु. Yo कोटी इतक्या खर्चास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार 
फिनटेक धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता महाआयटी यांच्याकडून होणा-या आर्थिक वर्ष २०१८-१९ 
मध्ये रु. २५ कोटी व आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये रु.४० कोटी इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंस-२०१८/प्र.क्र.५८/कार्या.३९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११०६१२०२२८३८११ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०८ av AY -O 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jyotsna Mukund Madekar 
J yo t ५ n a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
M k d 2.5.4.20=4933ea9398d593ec3e965535e1a043 
५1 U Nn d4fa180d8a396eba4219125dd51149b794, 
serial INumber=fffb2fb2ba84f5fea3e120c68b4F 
4fa5519c8d354b493025c2061 1a3be614705, 
M a d e ka r cn=Jyotsna Mukund Madekar 
Date: 2018.11.06 12:08:27 +05'30' 
(ज्यो.मु.माडेकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

. मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र शासन यांचे अपर मुख्य सचिव 

. मा. राज्यमंत्री (माहिती तंत्रज्ञान), महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सचिव, मुंबई 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई 

. महाळेखापाल-१/२ महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. व्यवस्थापकीय महासंचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादीत, मुंबई. 


सोबत इतिवृत्ताची प्रत. 


: रोखशाखा,सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या. २९ 


निवडनस्ती, सा.प्र.वि.कार्यासन ३९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


